उच्च शिक्षण संचालनलयाच्या आस्थापनेवरील 
अधिक्षक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण व परिक्षेचे आयोजन करणे 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-२०१९/प्र.क्र. २३६/म.शि.-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०२२. 

शासन परिपत्रक :- 

शिक्षण विभाग राजपत्रित अधिकारी (शिक्षण संचालक यांच्या अंतर्गत) विभागीय परिक्षा नियम, 
१९७९ मधील तरतुदीनुसार, सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या अधिक्षक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब 
संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक यांच्या सन २०२२ च्या विभागीय परिक्षेसाठी एक 
आठवड्याचा प्रशिक्षण कार्यक्रम माहे डिसेंबर, २०२२ च्या पहिल्या आठवड्यात व विभागीय परिक्षा माहे 
जानेवारी, २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात एका दिवशी २ पेपर याप्रमाणे २ दिवस आयोजित करावयाची 
आहे. सदर प्रशिक्षण आणि परीक्षेसाठी प्रथमच बसण्यास पात्र असलेल्या उमेदवारांचे विहित नमुन्यातील 
अर्ज या परिपत्रकान्वये मागविण्यात येत आहेत. 
२. सदर परिपत्रक सर्व संबंधित अधिक्षक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
(कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक) (प्रतिनियुक्तीवर / रजेवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) 
त्वरित निदर्डानास आणावे व त्यांची स्वाक्षरी घेऊन ते कागदपत्र अभिलेखात जतन करुन ठेवावेत. संबंधित 
अधिकाऱ्यांना सदर विभागीय परिक्षेच्या प्रशिक्षण वर्गाचा लाभ wad एकदाच घेता येईल, ही बाब त्यांच्या 
निदर्शनास आणण्यात यावी. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी उच्च शिक्षण संचालनालयाची राहील. 
३. सदर विभागीय परिक्षेसाठी १०० गुणांच्या ४ प्रश्नपत्रिका असून, प्रश्नपत्रिकानिहाय अभ्यासक्रम 
यासोबत जोडला आहे. 
४. सदर प्रशिक्षण आणि परीक्षेसाठी सादर करावयाच्या अर्जाचा नमुना सोबतच्या प्रपत्र “अ” प्रमाणे 
राहील. उच्च शिक्षण संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयातील जे अधिक्षक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब 
संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक सन २०२२ च्या विभागीय परीक्षेस पहिल्यांदाच 
बसण्यास पात्र असून ज्यांचे प्रशिक्षण अद्याप झालेले नाही, अशा अधिकाऱ्यांचे विहित नमुन्यातील अर्ज 
प्रमाणित करुन, उच्च शिक्षण संचालनालयाने दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंत शासनास सादर करावेत. 
विहित नमुन्यातील अर्जात उमेदवाराने आपले संपूर्ण नाव, नियुक्‍ती दिनांक, कार्यालयाचे नाव इत्यादी 
तपशील अचूक नमूद करावा. सदर अर्जामध्ये उमेदवाराने भरलेली माहिती बरोबर असल्याची उच्च 
शिक्षण संचालनालयाने खात्री करावी. 
५. सदर विभागीय परिक्षेच्या प्रशिक्षणाचे आयोजन माहे डिसेंबर, २०२२ महिन्याच्या पहिल्या 
आठवड्यामध्ये व विभागीय परिक्षेचे आयोजन माहे जानेवारी, २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात करण्याचे 
नियोजित आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-२०१९/प्र.क्र. २३६/म.शि.-१ 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२११२११७१४०८२४०८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2022.11.21 17:19:35 +05'30' 


सहपत्र-वरीलप्रमाणे. (प्रताप पां. HATS) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
(१) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
(2) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(३) सर्व विभागीय सह संचाळक, उच्च शिक्षण 
(४) सर्व संबंधित कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/अधिक्षक/प्रबंधक (उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
(4) निवड नस्ती मशि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


| | | VED 
विभाग-उच्च शिक्षण विभाग . 
fe विभागीय सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षेचे पेपर क्रमांक एक व दोन करीता गुणांचा आराखडा 
पेपर - ९ (उच्च शिक्षण विभागातील प्रशासकीय शाखेसंबंधीचे प्रचलित प्रश्‍न) (पुस्तकाशिवाय) 
(गुण - १००, वेळ - ३ तास) 


विषय 


क्षण संचालनालयाच्या विविश 


महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (MSFDA) 
न्यायालयीन ame era 2] ८ = गएथटत 


___ विभाग-उच्च शिक्षण विभाग 
पेपर - २ (उच्च शिक्षण विभागातील नियम'/ अधिनियम) (पुस्तकाशिवाय) 
(गुण - १००, वेळ- ३ तास) 


शिक्षण यामधील अनधिकृत संस्था 
अभ्यास पाठयक्रम सुरु करण्यास मनाई करण्याकरीता व तत्संबंधित किंवा 
करण्यासाठी अधिनियम २०१९२ 
J ९ 


०८.०३.२०१९ 


कराय ४५ 


Ss a 


(शासन निर्णय दिनांक १७) 


विभाग-उच्च शिक्षण विभाग 
पेपर'- ३ (सर्वसाधारण अधिनियम व नियम) (पुस्तकासह) (गुण - १००, वेळ - ३ तास) 
घटक: ; : 


म, १९७९ 


T (सेवेच्या सर्वसाधारण | 
महाराष्ट्र ToT (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फ व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या कालाबधीतील प्रदाने) नियम, १९८१ 
महाराष्ट्र पैवा (रजा) नियम, १९८१ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८१ 
११९ 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क TT २०१५ (सेवा हमी कायदा) ०५ 


ना 
जिनिक अभिलेख STP 


विभाग-उच्च शिक्षण विभाग 
पेपर - ४ (लेखे व वित्तीय कार्यपध्दती) (पुस्तकासह) (गुण - १००, वेळ - ३ तास) 
घटक : 


क ee a ee य 
(4 ४५८. 


€:॥-81181सेवाप्रवेश नियम गट - a.docx a 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-२०१९/प्र.क्र.२३६/म.शि.-१, दि. २१ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतचे सहपत्र) 


प्रपत्र-अ. 
अधिक्षक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांकरीता घेण्यात येणाऱ्या 
विभागीय परिक्षेस बसण्यासाठी परवानगी व प्रशिक्षणास प्रवेश घेण्यासाठी करावयाचा अर्ज 


भाग-१९ 
१ | अर्जदाराचे संपूर्ण नाव 
२ । कार्यालयाचे नांव 
३ | अधिक्षक, म. शि. से., गट-ब संवर्गातील 
पदावर नियुक्‍ती झाल्याचा दिनांक 


४ । अर्जदार ज्या वर्षी परीक्षेस बसू इच्छितो ते वष 


५ । अजंदारास एखाद्या प्रश्‍नपत्रिकेत सूट मिळाली 
असल्यास खालील माहिती द्यावी :- 


अ) परीक्षेला बसल्याचे वर्ष 


ब) आसन क्रमांक 


क) कोणत्या प्रश्‍नपत्रिकेत सूट मिळाली आहे 


ड) मिळालेल्या गुणांची टक्केवारी 


भाग-२ 
(ज्यांना परीक्षापूर्व प्रशिक्षण सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा आहे फक्त अशा उमेदवारांनीच भरावयाचा) 


१. मी परोक्षापूर्व प्रशिक्षण सबलतीचा लाभ घेऊ इच्छितो. 
२. मी असे जाहीर करतो को, यापूर्वी मी अशा प्रशिक्षण सवलतीचा लाभ घेतलेला नाही. 


दिनांक -: अर्जदाराची सही 


(उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या उपयोगाकरिता) 
भाग-३ 
अर्जदाराने भाग-१ मधील बाब क्रमांक ३ ब ५ आणि भाग-२ मधील बाब क्रमांक २ मध्ये 
दिलेली माहिती तपासली आणि बरोबर असल्याचे आढळले. 
क्रमांक : 
दिनांक : आस्थापना अधिकारी, 
उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 


